राष्ट्रीय हिपॅटायटीस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
स्टिअरिंग कमिटी स्थापन करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हिपॅटा-२०१९/प्र.क्र.१२०/आ-५, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय हिपॅटायटीस नियंत्रेण कार्यक्रम देशात २८.०७.२०१८ पासून सुरु करण्यात आला असून 
सदर कार्यक्रमात Model Treatment Centre, Training Centre, State Laboratory and District Lab 
उभारणी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना स्वास्थ एंव परिवार कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्या. अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात ३५ जिल्हयांमध्ये सदर कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्यात येत असून राज्यात Model Treatment Centre आणि 20 Training Centre यांची 
उभारणी करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने Steering Committee 4 Inter Sectorial Coordination 
Action Committee स्थापन करण्याची बाब शासनांच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात राष्ट्रीय हिपॅटायटीस नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी “Steering Committee 
व Inter Sectorial 0000418101 Action Committee समिती” गठीत करण्यास याद्वारे शासन मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


राष्ट्रीय हिपॅटायटीस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत Steering Committee रचना खालीलप्रमाणे आहे. 


अध्यक्ष - प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय 

सदस्य  - मा. आयुक्त आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालक एन.एच.एम. 
सदस्य तह प्रकल्प संचालक, एडस कंट्रोल Bl. Tag. 

सदस्य - अतिरिक्त अभियान संचालक एन.एच.एम. 

सदस्यसचिव  - . संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई 

सदस्य - _ संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, मुंबई. 

सदस्य - सहसंचालक, मलेरिया फायलेरिया आणि किटकजन्य रोग 
सदस्य fy उपसंचालक, स्टेट पब्लिक हेल्थ लॅबोरेटरी (SPHL) 

सदस्य - उपसंचालक आरोग्य सेवा, आय.ई.सी. पुणे 


सदस्य र पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः हिपॅटा-२०१९/प्र.क्र.१२०/आ-५ 


अशासकीय सदस्य - 


अशासकीय सदस्य - 


पोलीस महासंचालक, तुरुंग विभाग, महाराष्ट्र 

संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचालक, कु.क. पुणे 
विभाग प्रमुख Ganstroenterology Dept. सायन रु. मुंबई 
विभाग प्रमुख सुक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, सायन रु. मुंबई. | 
आरोग्य कार्यकारी अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगर पालिका मुंबई. 
प्रतिनिधी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

अध्यक्ष, अन्न सुरक्षा आणि भारताची मानक संस्था (FSSA) 
आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र शासन 

संचालक, ware इंस्टिटयुट ऑफ व्हायरोलॉजी, पुणे 
संचालक, स्वच्छ भारत अभियान मुंबई. 

राज्य सर्वेक्षण अधिकारी , आयडीएसपी, पुणे 

राज्य लसीकरण अधिकारी, पुणे 

सहसंचालक (तांत्रीक) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
सहसंचालक (रुग्णालये) आयुक्तालय आरोग्य सेवा, मुंबई. 
तथा नोडल ऑफीसर NVHCP महाराष्ट्र | 
डॉ. संतोष कदम, अध्यक्ष इंडियन मेडीकल असो. ठाणे, प्रतिनिधी, 
सिव्हील सोसायटी. 

डॉ. शिवदिप उंद्रे, पुणे. 


राष्ट्रीय हिपेटायटीस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत Inter Sectorial Coordination Action Committee 


रचना खालीलप्रमाणे आहे 


_ अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य सचिंव 
सदस्य 
सदस्य 


समितीची कार्ये पध्दती :- 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई. 

आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. . 
अभियान संचालक, स्वच्छ भारत अभियान, मुंबई. 

उप सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

अतिरिक्त प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र एडस कंट्रोल सो. मुंबई. 


आरोग्य कार्यकारी अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


e राज्यात राष्ट्रीय हिपॅटायटीस नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभाविपणे अंमलबजावणी करणे. 
© समितीच्या बैठका ६ महिन्यांच्या अंतराने वर्षातून २ वेळा घेण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिपॅटा-२०१९/प्र.क्र.१२०/आ-५ 


३. 


© अशासकीय सदस्यांना ॥॥५०७० PIP-2020-249 मधील FMR Code १६.१.४.१.१४ (SVHMU : 
Meeting Costs /office Expenses / Contingency) मधून रु. १०००/- किंवा TA / DA नुसार 
भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


_ «» अशासकीय सदस्यांना कालावधी 3 वर्षाचा राहील. | 


« अशासकीय सदस्यांना नेमणूकीच्या दिनांकापासून १ वर्षा पर्यंत राजीनामा देतो येणार नाही. 
« अशासकीय सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांचा कार्यकाल समाप्तीनंतर इतर सदस्य 
निवड, पुर्ननेमणुक व फेरबदल मा. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांच्या आदेशान्वये करण्यात येईल. 


हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


सदर SIR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०८१७५२०९८०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


ss) 
~——— ~—— 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=58e32592d7ee 16b3f0ea3e5db 304272 
db0568995 1 4ece7f762990F9b1a0¢5049, 


V postalCode=400001, 

VASANTRA mane 
; serialNumber=2e35734ec976bf565781 Sfb42¢4 
d25b0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37f4, 
ou=PHD, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

H cn=KIRAN VASANTRAO WAHUL 

Date: 2021.01.34 12:35:58 +05'30' 

(किरण वाहुल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रायल, मुंबई. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. (सवी. 
सहसंचालक/उप संचालक, आरोग्य सेवा. (सवी 

समिती सदस्य (सवी 

जिल्हा शल्य चिकित्सक. (सर्वी 

जिल्हा आरोग्यं अधिकारी (सवी 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


YQ 2 


22 ७ & £ <£ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


